मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित 
शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरिता तक्रार निवारण 
समिती गठित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तक्रार २०१९/प्र.क्र ७५/टीएनटी ४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २० जुले, २०१९ 


प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील 
कलम ८ अन्वये शाळा न्यायधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे.शाळा न्यायाधिकरणाच्या 
अधिकारक्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यस्थितीत कोणतीही औपचारीक 
व्यवस्था अस्तित्वात नाही.खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या 
वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.मा. उच्च न्यायालय,मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाविरुध्द दाखळ करण्यात आलेल्या याचिका क्रमांक ११६१३/२०१४ व २५२७/२०१७ मध्ये 
निर्णय देताना मा.न्यायाळयाने शाळेय शिक्षण विभागास देखिल तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण 
करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दि.१८.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या तक्रारीवर कार्यवाहीसाठी तक्रार निवारण समिती 
गठित केली आहे.त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागा अंतर्गत मान्यताप्राप्त खाजगी 
अनुदानित/अंशत: अनुदानित झाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही 
करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय:- 

मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे प्रत्येक विभागीय स्तरावर तक्रार 
निवारण समित्या गठित करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पदनाम 
Pie. | संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक अध्यक्ष 
२. | संबधित शाळेचे मुख्याध्यापक सदस्य 
३. | संबधित शिक्षणाधिकारी सदस्य सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः तक्रार २०१९/प्र.क्र ७५/टीएनटी ४ 


२. दोन्ही पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर ,तक्रार निवारण 
समिती तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार तक्रारीची 
सुनावणी घेऊन त्यावर कारणमिमांसेसह निकाल देईल.असा निकाल देताना शासन घोरण,संबंधित 
अधिनियम/अधिसूचना,शासन निर्णय /परिपत्रक /आदेशा,विषयांश्ी संबंधित न्याय निर्णय हे विचारात 
घेण्यात यावेत. 


३. तक्रार निवारण समितीच्या व्यवस्था व कार्यपध्दतीबाबत आयुक्‍त शिक्षण,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी स्वतंत्र सूचना निर्गमित कराव्यात. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२०१७५४०९७५२१ असा 
आहे.हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
JAYSING SHIVA] ४८५७७५७... 


70०9७02१02, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


ialNumber=d5875ae525f225286aa 1 bc9a2e0f8cb0a86bc5ba02f01 bofScb7 
-718d820e722, ‘SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPT, 
:GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -JAYSING SHIVAJI RASKAR 
De 2019.07.20 18:02:21 +05'30' 
(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई (दोन प्रती) 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय मुंबई. 
मा.मंत्री शालेय शिक्षण यांचे सचिव 
शिक्षण SYA, AERIS राज्य,पुणे 
शिक्षण संचाळक,(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
सर्व शिक्षणाधिकारी /शिक्षण निरिक्षक. 
अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१०) सह सचिव (विधी) शाळेय शिक्षण विभाग. 
११) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,शालेय शिक्षण विभाग. 
२) निवड नस्ती/टीएनटी-४ 


SM _८ 02:१७ A 
*.><« «>  "*--< *«---< lil  '"-<  '"--“< "८ "टं 


SS 


2) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


